राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
(DCPS) लागू असणाऱ्या शासन अनुदानित 
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / 
उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच 
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / 
निवासी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) 
लागू करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा-: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००५ 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००७/१८/सेवा-४, 
दिनांक ७ जुलै, २००७ 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक: सकआ-२०१२ /प्र.क्र.४७८/ आस्था-२, दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०१२. 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : संकिर्ण- १००९/ प्र.क्र.३९/ 
कोषा प्र.-५, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१३. 

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अंनियो-२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, 
दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४ 

६. शासन निर्णय,वित्त विभाग क्रमांक:अंनियो-२०१५/५7०७/प्र.क्र.३२/सेवा-४, 
दिनांक ६ एप्रिल, २०१५ 

७. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: संकोर्ण-२०१७/प्र.क्र.६८/सेवा-४, 
दिनांक १० जुलै, २०१७ 

८. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.संकोर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२/कोषा प्रशा-४, 
दि. ५ फेब्रुवारी, २०२१ 

९. शासन अधिसूचना,वित्त विभाग,क्रमांक : रानिप्र २०२२/प्र.क्र.३२/सेवा-४, 
दिनांक ३० सप्टेंबर,२०२२ 

१०. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.रानियो-२०२३/प्र.क्र.६४/ सेवा-४, 
दिनांक ४ डिसेंबर, २०२३ 

प्रस्तावना :- 


राज्य शासन, जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त ब अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी /कृषीतर विद्यापिठे 
व त्यांच्याशी संलग्न मान्यताप्राप्त ब अनुदानित अशासकौय महाविद्यालये यांच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर, 
२००५ रोजी किंबा त्यानंतर नियुक्‍त झालेल्या / होणाऱ्या राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 


झासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


लागू असणा-या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) समाविष्ठ करण्याचा निर्णय 
वित्त विभागाच्या दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. तसेच, 
दिनांक ३० सप्टेंबर,२०२२ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी किंबा त्यानंतर शासन 
सेवेत नियुक्‍त होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणाली दिनांक १ एप्रिल, २०१५ पासून 
लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस "राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली" (NPS) असे संबोधण्यात येत आहे. 


केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) 
तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून मे.एन.एस.डी.एल. (NSDL) ई-गव्हर्नन्स 
यांच्याशी वित्त विभागाने दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१४ रोजी राज्य शासनाच्या वतीने करार केलेला आहे. 


त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या स्तर-१ ची 
अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपध्दती शासन निर्णय, संदर्भ क्र.६, दिनांक ०६/०४/२०१५ अन्वये 
विहित केली आहे. 


त्याच धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या शासन 
अनुदानित विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित 
प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या 
मुलांसाठी निवासी आश्रमशाळांमधील दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी वा तद्नंतर नियुक्‍त झालेल्या शिक्षक 
ब शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) समाविष्ठ होण्याचा निर्णय घेऊन 
त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ९ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
(DCPS) लागू असणाऱ्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासन अनुदानित 
विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च 
माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / 
निवासी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करण्यात 
येत आहे. 


२. उक्त प्रणाली लागु करतांना संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियमित/मान्यताप्राप्त पद्धतीशिवाय इतर प्रकारे 
(उदा.कंत्राटी पद्धतीने विशिष्ट सिमित कालावधीकरीता, एखाद्या प्रकल्पाकरीता, प्रकल्पाच्या कालावधीपुरती 
किंवा इतर कोणत्याही अनियमित पद्धतीने) नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांस राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू राहणार नाही. सेवेत नियुक्‍त होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नियुक्‍ती ही विहित 
पद्धतीने, नियमित वेतनश्रेणीत असणाऱ्या नियमित पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने झाली आहे, 
तसेच सदर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियमित पदावर आहेत/ कायम मान्यता प्राप्त आहेत, याची खात्री 
करण्याची जबाबदारी त्या-त्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित 
खाजगी निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षक / व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात 
येणाऱ्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीची (NPS) अंमळबजावणी करण्याकरीता खालील 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA): प्रोटीन (Protean) पूर्वाश्रमीचे 
मे.एन.एस.डी.एल. ई-गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि (National Security Depositories Limited-e- 
Governance Infrastructure Limited) हे केंद्रीय देखभाल अभिकरण म्हणून काम पाहतील. राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक 
देणे, जमा होणाऱ्या अभिलेख जतन करणे, त्याचे परिरक्षण करणे आणि या संदर्भात निवृत्तीवेतन निधी 
विनियामक व विकास प्राधिकरण यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसंदर्भातील नेमून दिलेली इतर सर्व 
कामे पार पाडण्याची जबाबदारी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांची राहील. केंद्रीय देखभाल 
अभिकरणाशी Single Point Contact म्हणून संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे जबाबदार राहतील. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रादेशिक उपसंचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग व संबंधित सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
(संबंधित जिल्हा) यांच्यामार्फत करतील. 


४. राज्य नियंत्रण अधिकारी (५५९७) :- संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना राज्य समन्वय अधिकारी (State Nodal Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. त्यांनी केंद्रीय देखभाल अभिकरण यांच्याकडे राज्य नियंत्रण अधिकारी (SNO) म्हणून नोंदणी 
करून घ्यावी. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या सल्ल्याने इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभागाने घेतलेले निर्णय राज्य नियंत्रण अधिकारी यांना बंधनकारक राहतील. 


५. डीटीए (DTA), डीटीओ (DTO) व डीडीओ (DDO) :- इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग 
ब विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच 
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील शिक्षक वब शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांसाठी डीटीए (DTA), डीटीओ (DTO) ब डीडीओ (DDO) नियुक्‍त करण्यात येत आहेत. 
त्यांनी विहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये आवश्यक माहिती भरून केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे 
नोंदणी करून घ्यावी. 


शिक्षक /शिक्षवे ]टीए (DTA) ]टीओ (DTO) ]ेडीओ (DDO) 
कर्मचारी 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन | उपसंचालक, (लेखा), | लेखाधिकारी/सहायक | सहायक संचालक, 
तसेच ऊसतोड | इतर मागास बहुजन | लेखाधिकारी/सहायक | इतर मागास बहुजन 
कामगारांच्या मुलांसाठी | कल्याण संचालनालय, | संचालक, इतर मागास | कल्याण सबंधित 
आश्रमशाळा पुणे बहुजन कल्याण 
सबंधित कार्यालय 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


उपसंचालक, (लेखा), इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे (DTA) म्हणून काम 
पाहतील. केंद्रीय देखभाल अभिकरणास परिरक्षण शुल्क अदा करणे वब योजनेची परिणामकारक 
अंमलबजावणी तसेच संनियंत्रण याबाबतची जबाबदारी (DTA) यांची राहिल. लेखाधिकारी/सहायक 
लेखाधिकारी/सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण सबंधित कार्यालय या योजनेअंतर्गत सबंधित 
जिल्ह्यासाठी डीटीओ (DTO) म्हणून काम पाहतील. या योजनेत जमा झालेल्या रकमांचा ताळमेळ घेऊन 
कर्मचारीनिहाय कपात केलेले अंशदान रकमेची मेळजुळणी डीटीए (DTA) च्या सहमतीने नियमित 
स्वरूपात करेल. कपात केलेल्या अंशदानाची माहिती केंद्रीय देखभाल अभिकरण व विश्‍वस्त बँकेकडे 
पाठविणे, त्याबाबतचा तपशील केंद्रोय देखभाल अभिकरणाकडे पाठविणे तसेच अंशदानासबंधी येणाऱ्या 
तक्रारींचे निवारण करणे ही जबाबदारी डीटीओ (DTO) यांची राहील. सहायक लेखाधिकारी हे राष्ट्रीय 
निवृत्ती वेतन प्रणाली सबंधित आवश्यक कार्यबाही पूर्ण करण्यासाठी सबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना सहकार्य करतील. 


६. केंद्रोय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे नोंदणी झाल्यानंतर त्यांच्याकडून प्राप्त होणारे सांकेतांक 
सुररक्षितरित्या जतन करुन त्याच्या योग्य त्या बापराची जबाबदारी डीटीए (DTA), डीटीओ (DTO) व 
आहरण संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील. 


७. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक निवासी 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियमित वेतनश्रेणीत आल्याच्या दिनांकापासून त्याचा कायम निवृत्तीवेतन 
खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number-PRAN) प्राप्त करण्याचा अर्ज sls 
देखभाल अभिकरण (CSRF) मध्ये सबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांचेमार्फत प्राप्त करून घ्यावा. सदर अर्ज 
सबंधित डीटीओ (DTO) यांचेकडे जमा करून सबंधित कर्मचाऱ्याची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत 
नोंदणीकरण करून घ्यावी. तद्नंतर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपाती करण्यात याव्यात. याबाबतची 
जबाबदारी सबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील. 


८. वर्गणीदार कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाळीत नोंदणी :- इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासवर्ग ब विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक निवासी 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील 
शिक्षक ब शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजी किंबा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीकरणाची पध्दत त्यापूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील पध्दतीपेक्षा वेगळी राहील. 
याबाबतचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग a विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च 
माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी 
आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील दिनांक ०१.०१.२०२४ पूर्वी नियुक्‍त झालेले शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचारी :- 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


९. ज्यांची नोंदणी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत यापूर्वीच झाली असून ज्यांना 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना क्रमांक (PRAN) प्राप्त झालेला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनी नमुना 
एस-१ (जोडपत्र १) या निवृत्तीवेतन निधि विनियामक ब विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) ठरवून दिलेल्या 
नमुन्यात सर्व माहिती परिपूर्णरित्या भरावी. 


१०. सदर सीएसआरएफ (CSRF) नमुना एस-१ हा समाज सेवार्थ प्रणालीवर भरलेल्या माहितीवरुन 
आपोआप तयार होईल. यातील माहिती कर्मचाऱ्यांनी भरून दिलेल्या सीएसआरएफ (CSRF) नमुन्याशी 
तुलना करून माहिती तंतोतंत जुळत असल्याची संबंधित आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक यांनी खात्री करावी. 
तफावत आढळल्यास योग्य दुरूस्तीनंतर भरलेल्या सीएसआरएफ (CSRF) नमुन्याच्या तीन प्रती मुद्रीत 
करुन घ्याव्यात. त्यावर योग्य ठिकाणी कर्मचाऱ्याचे छायाचित्र चिकटवून आणि स्वाक्षरी करुन तो नमुना 
सबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर नमुन्याच्या तीन प्रतीपैकी एक प्रत 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिलेखामध्ये कार्यालयीन प्रत म्हणून जतन करुन ठेवावी. 
उर्वरित दोन्ही प्रती डीटीओ (DTO) लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/सहायक संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण सबंधित कार्यालय यांच्याकडे पाठवाव्यात. डीटीओ (DTO) लेखाधिकारी, सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संबंधित कार्यालय यांनी यापैकी एक प्रत कार्यालयाच्या अभिलेखात 
जतन करुन SATA आणि दुसरी प्रत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे पाठवावी. 


१९. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व कर्मचाऱ्यांकडून अशा प्रकारचे एस-१ 
नमुन्यातील सर्व अर्ज एकत्रित करुन, प्रत्येक अर्जावर आवश्यक तेथे स्वाक्षरी करुन असे अर्ज डीटीओ 
(DTO) लेखाधिकारी, सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संबंधित कार्यालय यांचेमार्फत 
केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे सादर करावे. सदर अर्ज सादर करतांना त्या सोबत 
कर्मचाऱ्यांची नावे व त्यांचा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना क्रमांक (PRAN) ही माहिती असलेली 
यादी सोबत जोडावी. 


१२. अशा प्रकारचे सर्व अर्ज यादीसह केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे निवृत्तीवेतन निधि 
विनियामक ब विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) नेमून दिलेल्या एस-५ (जोडपत्र-२) पत्रासोबत जोडून 
पाठवावे. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सदरचे अर्ज ब यादी संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांमार्फत 
पाठविणे आवश्यक आहे. संबंधित डीटीओ (DTO) लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/सहायक संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय यांनी यासंदर्भातील करण्यात यावयाच्या पत्रव्यबहाराची एक प्रत 
त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या 
एस-१ नमुन्यातील अर्ज जसजसे प्राप्त होतील तसतसे डीटीओ (DTO) ) लेखाधिकारी/सहायक 
लेखाधिकारी/सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय यांच्याकडे पाठवावे. सर्व 
कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होईपर्यंत थांबू नये. डीटीओ (DTO) ) लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय यांनीसुद्धा आहरण वब संवितरण अधिकाऱ्यांकडून सर्व 
अर्ज प्रापत होण्याची बाट न बघता त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले अर्ज केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण 
यांच्याकडे पाठवावे. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम 
निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number - PRAN) देण्यात येईल 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


बर दर्शविलेली सर्व कार्यबाही शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी. 


१३. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असूनही या योजनेअंतर्गत दिनांक 
२५.१२.२०२४ (शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ महिने) पर्यंत सहभागी न झालेल्या शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोंदणी थेट राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये उपरोक्त प्रमाणे करण्यात 
यावी. 


ब. प्रतिनियुक्तीने रुजू झालेले शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी :- 


१४. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक निवासी 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील ज्या 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात PRAN क्रमांक पूर्वी त्यांचे केंद्रीय अभिलेख 
देखभाल अभिकरणामार्फत कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (PRAN) प्राप्त झालेला आहे, जे शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने आश्रमशाळेतील पदावर रुजू झाल्यास त्यांचे PRAN क्रमांक तेच 
राहतील. त्यांच्या अंशदानाची निवृत्तीवेतन निधी विनियामक ब विकास प्राधिकरणाने केंद्रीय अभिलेख 
अधिकरणास ठरवून दिलेल्या मानकाप्रमाणे र्कम अदा करण्याची जबाबदारी ते ज्या कार्यालयातून वेतन 
आहरीत करतील, त्या कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची (DDO) राहील. 


वर नमूद केलेल्या अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या संदर्भात सबंधित सबस्क्रायबर 
कॉन्ट्रीब्यूशन फाईल्स (SCF) तयार करण्याची तसेच त्या केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाच्या 
संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड करण्याची जबाबदारी सबंधित डीटीओ (DTO) ) लेखाधिकारी/सहायक 
लेखाधिकारी/सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय यांची राहिल. 


१५. केंद्रिय देखभाल अभिकरणास परिरक्षण शुल्क अदा करणे आणि एकूण योजनेची परिणामकारक 
अंमलबजावणी व संनियंत्रण याबाबतची जबाबदारी डीटीए (DTA) यांची असेल. या योजनेत डीटीओ 
(DTO) जमा झालेल्या रकमांचा ताळमेळ घेऊन कर्मचारीनिहाय अंशदान रकमेची मेळजुळणी DTA च्या 
सहमतीने नियमित स्वरूपात करेल. कपात अंशदानाची माहिती केंद्रिय देखभाल अभिकरण व विश्‍वस्त 
बँकेकडे पाठविणे आणि तक्रारीचे निवारण करणे याबाबतची जबाबदारी डीटीओ (DTO) ) 
लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय यांची 
असेल. सहायक लेखाधिकारी, सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय हे राष्ट्रीय निवृत्ती 
वेतन संबंधित आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) 
यांना सहकार्य करतील. 


१६. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक निवासी 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील 
शिक्षक व शिक्षकेतर पदांवर नियुक्‍त झालेल्या / होणारा कर्मचारी नियमित वेतनश्रेणीत आल्याच्या 
दिनांकापासून त्यांचा कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number- 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


PRAN) प्राप्त करण्याचा अर्ज विहित नमुना CSRF (Common Subscriber Registration Form) मध्ये 
संबंधित आश्रशाळेचे मुख्याध्यापक यांचेमार्फत प्राप्त करून घ्यावा. सदर अर्ज संबंधित डिटीओ (DTO) 
यांचेकडे जमा करुन कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत नोंदणीकरण करून घ्यावी. तद्नंतर 
कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपाती करण्यात याव्यात. याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
(DDO) यांची असेल. 

१७. केंद्रीय अभिलेख देखभाळ अभिकरणाने कर्मचाऱ्याला कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक 
(Permanent Retirement Account Number- PRAN) देणे :- 


१७.१ वरीलप्रमाणे कर्मचाऱ्याची माहिती नमुना सीएसआरएफ-1 (CSRF-1) मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर 
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून एक कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक 
(PRAN) देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक प्रान किट दिले जाईल. प्रान क्रमांक व प्रान 
किट कर्मचाऱ्याच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येईल. संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांनी सदरची प्रान किट सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना वितरित करावी. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने प्रान किट 
वरील तपशीलाची खात्री करावी, त्यातील माहितीची अचूकता तपासावी, तसेच टी-पीन (Telephonic 
Personal Identification Number) ब आयपीन (Internet Personal Identification Number) 
उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करावी. त्यासंदर्भात काही अडचणी असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय 
अभिलेख देखभाल अभिकरणाशी थेट संपर्क साधावा. कर्मचाऱ्यांकडून प्रानकिट गहाळ झाल्यास अथवा 
कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे प्रानकिटमधील तपशील चुकीचा असल्यास दुबार प्रानकिटचे शुल्क हे कर्मचाऱ्यास 
AIT ज्याच्यामुळे तपशीलात चुक झाली त्या संबंधितांकडून वसुली केली जाईल इतर प्रशासकीय 
प्रकरणांच्या बाबतीत कराराप्रमाणे विहित शुल्क केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास विहीत केलेल्या 
दराप्रमाणे अदा करेल. 


१७.२ पूर्वीच्या सेवेत ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना PRAN क्रमांक प्राप्त झाला आहे. असा 
कर्मचारी पूर्वीची dat सोडून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 
आश्रमशाळांच्या सेवेत रुजू झाल्यास त्याला Yat मिळालेला PRAN क्रमांक IRA (Individual 
Retirement (Account) compliant आहे अथवा नाही त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी तो कर्मचारी 
ज्या कार्यालयात नियुक्‍त होईल त्या कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील. 


१७.३ कोणताही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या अन्य 
कार्यालयात पदोन्नतीने / पदावनतीने अथवा बदलीने किंबा इतर कोणत्याही कारणामुळे स्थानांतरीत 
झाल्यानंतरही एकदा दिलेला कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक (PRAN) बदलणार नाही. या WA (PRAN) 
क्रमांकाची नोंद संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयक नोंदवहीमध्ये त्याच्या नावासमोर तसेच त्याच्या सेवा 
पुस्तकात न चुकता घेण्यात यावी. 


१८. या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेले अंशदान व 
नियोक्त्याचे अंशदान या रकमा विश्‍वस्त बँकेकडे वर्ग करणे :- 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग ब विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक निवासी 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या एकूण रकमांचा मेळ घेतल्यानंतर शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता डिटीओ (DTO) यांनी शिक्षक ब शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता संबंधित आहरण 
ब संवितरण अधिकारी (DDO) यांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्राप्त झालेल्या रकमांचा ताळमेळ 
घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे अंशदान आणि शासनाचे / नियोक्त्याचे शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या 
दरानुसार अंशदान तसेच या दोन्ही रकमांवरील व्याज आहरित करण्याकरीता महाराष्ट्र कोषागार नियम 
नमुना- ४४ अ मधील देयक, जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करावे. अशा देयकासोबत कर्मचाऱ्यांची 
यादी जोडण्याची आवश्यकता नाही. सदर एकूण रक्‍कम शासनाच्या लेख्यात खर्ची टाकण्यात यावी, अशा 
खर्चाकरीता वापरावयाच्या लेखाशिर्षासंबंधी शासन आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


१९. सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकानंतरची मासिक अंशदानाची वसुली :- 


१९.१ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाची वसुली तसेच नियोक्त्याचे अंशदान 
आहरण प्रत्येक महिन्यात अनिवार्यरित्या करण्याची जबाबदारी संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी 
(DDO) यांची राहील. 


१९.२ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीखालील कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाची वसुली आणि त्यावरील शासनाची 
/ FAI शासनाने त्या त्या वेळी निर्धारित केल्याप्रमाणे अंशदानाची रक्कम आहरित करण्याबाबतची 
कार्यवाही वेतन देयकातून एकदाच करण्यात यावी. ज्या लेखाशिर्षामधून संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन 
आहरीत केले जाते, त्याच लेखाशिर्षामधून नियोक्‍्त्याचे अंशदान आहरित करण्यात यावे. तसेच दोन्ही 
प्रकारच्या अंशदानाची रक्‍कम ब तपशील दर्शविणारी अनुसूची वेतन देयकासोबत जोडण्यात यावी. दोन्ही 
अंशदानाच्या रकमा प्रत्येक महिन्यात अनिवार्यरित्या बसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकारी (DDO) यांची असेल. 


१९.३ सदर रकमा जमा करण्यासाठी डिटीओ (DTO) यांनी वित्त विभाग, शासन निर्णय, डीडीओ १००५ 
/प्र.क्र.५/कोषा प्रशा-५, दिनांक २९ ऑगस्ट, २००५ सोबत जोडलेल्या जोडपत्र- एक मधील कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दृष्टीने सोईस्कर होईल अशा कोणत्याही एका बँकेत स्वतंत्र चालू खाते उघडावे. 


१९.४ डिटीओ (DTO) यांच्या बँक खात्याचा क्रमांक आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वेतन 
देयकातील कर्मचारी अंशदान व नियोक्त्याचे अंशदान या अशासकोय वसूली दर्शवून सीएमपी मार्फत जमा 
करण्यासाठी समाज सेवार्थ प्रणालीमध्ये मॅपिंग करावा. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी बनविलेल्या 
तपशिलवार वेतन देयकात कर्मचारी निहाय राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व 
नियोक्त्याचे अंशदान या कपाती दर्शविण्यात याव्यात. संबंधित रकमा व त्याचे लेखे डिटीओ (DTO) यांच्या 
नावे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसाठी असलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा कराव्यात. 


२०. अंशदानाचा तपशील इलेक्ट्रानिक पध्दतीने (SCF द्वारे) केंद्रीय अभिलेख देखभाल 
अभिकरणाकडे पाठविणे :- 


२०.१ कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या ब शासनाच्या/नियोक्‍्त्याच्या शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या 
दरानुसार अंशदानाच्या रकमेचा ताळमेळ घेतल्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत 
चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग ब विशेष मागास 
प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता डिटीओ 
(DTO) यांनी त्या महिन्याच्या वेतनासाठी वित्त विभागाकडून निधी प्राप्त झाल्यावर तात्काळ वेतन देयके 
तयार करुन वेतन देयके सादर करावी. अधिदान ब लेखा कार्यालय/ जिल्हा कोषागार कार्यालय / उप 
कोषागार कार्यालय यांचेकडून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयक पारित करून प्रमाणक 
क्रमांक (Voucher Number) जनरेट झाल्यानंतर देयकांमधील वसूली संदर्भात अंशदानाचा 
(कर्मचारी/अधिकारी व नियोक्त्याचे अंशदान यासह) आवश्यक तो संपूर्ण तपशील दर्शविणारी माहिती 
सबस्क्रायबर कॉन्ट्रीब्युशन फाईल (SCF) च्या स्वरूपात तयार करून केंद्रीय अभिलेख देखभाल 
अभिकरणाच्या NPS प्रणालीमध्ये तात्काळ अपलोड (Up-Load) करावी. मासिक अंशदानाची रक्‍कम 
सबस्क्रायबर PARA फाईल (SCF) तयार करून NPS प्रणालीवर अपलोड झाल्याच्या दिनांकापासून 
७ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत विश्‍वस्त बँकेकडे वर्ग करावी. 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांना काही तांत्रिक कारणास्तव राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयात सादर करण्यास विलंब झाल्यास अथवा पुरवणी 
देयक सादर केल्यास, कोषागार अधिकारी यांनी सदर वेतन देय विहित शासन नियमानुसार तात्काळ पारित 
करावे. वेतनाचे देयकास प्रमाणक क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर कामकाजाच्या लगतच्या दिवशी सबस्क्रायबर 
कॉन्ट्रीब्युशन फाईल (SCF) तयार करून NPS प्रणालीवर अपलोड करावी. मासिक अंशदानाची रक्‍कम 
सबस्क्रायबर कॉन्ट्रीब्युशन फाईल (SCF) तयार करून NPS प्रणालीवर अपलोड झाल्याच्या दिनांकापासून 
७ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत विश्‍वस्त बँकेकडे वर्ग करावी. 


याशिवाय आवश्यकतेनुसार डिटीओ (DTO) एका पेक्षा जास्त वेळा एससीएफ (SCF) तयार करून 
ती अपलोड करू शकतील. मात्र, अशा वेळी विश्‍वस्त (ट्रस्टी) बँकेकडे पाठवावयाच्या रकमा व्यवहार 
क्रमांक (Transaction ID) Wea झाल्यापासून दहा कार्यालयीन दिवसाच्या आत विश्‍वस्त बँकेकडे पाठविणे 
आवश्यक राहील. अशाप्रकारे वसूल केलेल्या रकमा गुंतबणुकीकरीता नेमण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतन 
निधी व्यवस्थापकांकडे पाठविण्यात येणार असल्याने सदर कालमर्यादा पाळण्याची जबाबदारी संबंधित 
डिटीओ (DTO) यांच्यावर राहील. 


२०.२ केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण अशा प्रत्येक फाईलकरीता एक व्यवहार क्रमांक 
(Transaction ID) देतील व तो संबंधित डिटीओ (DTO) यांना कळवतील. 


२१९. अंशदानाची रक्‍कम विश्‍वस्त बँकेकडे जमा करणे :- 


२१.१ निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून अँक्सीस बैंक (Axis 
Bank) या बँकेस महाराष्ट्र शासनाकरीता विश्‍वस्त बँक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतन 
निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून वेळोवेळी निश्‍चित केलेली बँक विश्‍वस्त 
बँक म्हणून काम करेल. 


२१.२ केंद्रोय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्या संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड (Up-Load) केलेल्या 
सबस्क्रायबर कॉन्ट्रीब्युशन फाईल (SCF) मधील तपशिलामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची 
संपूर्ण रक्‍कम ( कर्मचाऱ्यांचे अंशदान / शासनाचे किंबा नियोक्त्याचे शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या 
दरानुसार अंशदान) संबंधित डिटीओ (DTO) यांनी वर परिच्छेद क्रमांक २० मध्ये नमूद केलेल्या विहींत 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


वेळापत्रकाप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अथवा धनादेशाव्दारे विश्‍वस्त बँकेकडे (Axis Bank) हस्तांतरीत 
करावी. त्यात केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने दिलेल्या व्यवहार क्रमांकाची (Transaction ID) 
नोंद न चुकता करण्यात यावी. 


२१.३२ निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाकडून (PFRDA) नियुक्‍त केल्या जाणाऱ्या व 
राज्य शासनाने याकरीता नामनिर्देशित केलेल्या निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापकाकडे (Pension Fund 
Manager-PFM) गुंतबणूकीकरीता सदरची रक्‍कम विश्‍वस्त बँकेकडून हस्तांतरीत करण्यात येईल. शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अंनियो-२०२०/ प्र.क्र.७/सेबा-४, दि.३०/०९/२०२२ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेत राज्य शासकौय अधिकारी / कर्मचारी यांना स्तर १ मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्‍कम 
गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर, शासन अनुदानित विमुक्‍त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळा 
आश्रमशाळामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्तर १ मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्‍कम 
गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याची मुभा देण्यात येत आहे. 


२२. सेवाशुल्क :- 


२२.१ या योजनेंतर्गत केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी राज्य 
शासनाने त्यांच्याशी केलेल्या करारानुसार अनुज्ञेय सेवा कर केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणास अदा 
केले जाईल. सदर सेवा शुल्कामध्ये वित्त विभागाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा लागू राहतील. 


२२.२ केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण सदर सेवांचे त्रैमासिक देयक DTA च्या नावे देतील. त्या 
करिता प्रत्येक डीटीए (DTA) त्यांच्याकडून संबंधित महिन्यांत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणासोबत 
केलेल्या व्यवहाराची संख्या केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने सादर केलेल्या देयकाची उपलब्ध 
असलेल्या अभिलेख्याशी ताळमेळ घेऊन तपासणी करावी. सदरच्या देयकाची अदायगी देयक प्राप्त 
झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत डीटीएकडून (DTA) केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास 
करण्यात येईल. अशा खर्चाकरीता वापरावयाच्या लेखाशीर्षासंबंधी शासन आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येईल. डीटीए (DTA) यांना सदरच्या निधीची रक्‍कम आहरीत करण्याकरीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


२३. ताळमेळ :- 


या योजनेखालील रकमांचा मासिक व त्रैमासिक ताळमेळ डीटीओ (DTO) कडून विश्‍वस्त बँकेत 
पाठविलेल्या रकमांशी घेण्याची जबाबदारी डीटीओ (DTO) यांची राहील. कोषागाराकडे हस्तांतरीत 
केलेल्या रकमांचा ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण a संवितरण अधिकारी (DDO) यांची 
राहील. 


२४. संकोर्ण सूचना :- 


२४.१ एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात व्यवस्थापनात बदलीने नियुक्‍त होणाऱ्या, त्याच कार्यालयात 
/ व्यवस्थापनात पदोन्नतीने अथवा पदाबनतीने किंबा इतर प्रशासकोय कारणामुळे बदलीने दुसऱ्या पदावर 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


नियुक्‍त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकोर्ण १९०१/सं.क्र.१७/कोषा 
प्रशा-५, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१३ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ब ३ मधील तरतुदीनुसार ज्या महिन्यात 
कर्मचारी कार्यमुक्त होत आहे, त्या महिन्याचे वेतन, तो त्या महिन्यातील कोणत्याही दिनांकास कार्यमुक्‍त 
झाला असला तरीही त्याच्या संबंधित महिन्याच्या वेतनाचे पूर्ण देयक त्याच्या जुन्या अथवा नवीन 
कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा करणे अनिवार्य आहे. एका महिन्याच्या वेतनातून 
एकाहून जास्त वेळा या योजनेखालील कपाती केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून स्वीकारल्या 
जाणार नाहीत. त्यामुळे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि डीटीओ (DTO) यांनी याबाबत दक्ष राहून 
योग्य ती काळजी घ्यावी. 


२४.२ ज्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी PRAN क्रमांक प्राप्त झालेले नाहीत व ज्यांच्या प्रणालीतील 
माहितीमध्ये missing credit, रकमांचे चुकीचे वर्गीकरण झाले आहे, अशा प्रकरणी संबंधित डीटीओ 
यांच्याकडे (DTO) संपर्क साधून झालेली चूक सुधारित करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी (DDO) यांची राहील. 


२५. वजाती होणाऱ्या जादा /कमी अंशदानासंदर्भात अंमलात आणावयाची कार्यपद्धती :- 


२५.१ विहित केलेली १०% (मूळ वेतन + त्यावरील महागाई भत्ता) अंशदानाची रक्‍कम कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन देयकातून दरमहा वसूल करणे आणि SI शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार 
अंशदान दरमहा जमा करणे याकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहील. कर्मचाऱ्यांच्या 
खात्यात अंशदानापोटी जादा रक्कम जमा करण्यात आल्यास ती लगतच्या पुढील महिन्यात समायोजित 
करण्याकरिता तसेच, कमी रक्‍कम जमा करण्यात आल्यास आवश्यक रक्‍कम लगतच्या पुढील महिन्यात 
जमा करण्याकरिता संबंधित आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार 
राहतील. 


२५.२ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत खात्यात जमा करण्यात येत असलेले अंशदान योग्य 
असल्याबाबत दरमहा खातरजमा करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांची राहील. त्यामध्ये काही त्रुटी 
आढळल्यास त्याबाबत कर्मचाऱ्याने आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यास लेखी निवेदन देणे आवश्यक 
आहे. लेखी निवेदन न दिल्यास त्यासंदर्भातील कोणत्याही तक्रारी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 


२५.३ अनधिकृत अनुपस्थिती, असाधारण रजा प्रकरणी कर्मचाऱ्यांचे त्या कालावधीतील वेतनाचे देयक 
समाज सेवार्थ प्रणालीतून काढण्यात येणार नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांची राहील. महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम २६४ आणि २६५ मधील 
तरतुदीचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील, तसेच शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: संकोर्ण १००९/प्र.क्र.३९/कोषा प्रशा-५, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१३ व 
त्यासोबतच्या जोडपत्रातील तरतुदीनुसार समाज सेवार्थ प्रणाली अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत राज्य 
नियंत्रण अधिकारी यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात. या नियमांचे पालन न झाल्यास 
आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कोषागार अधिकारी हे प्रशासकीय कारवाईसाठी पात्र ठरतील. 
अनधिकृत अनुपस्थिती, असाधारण रजा निलंबाधीन कर्मचारी या बाबींकरीता तसेच यापुढे राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन प्रणालीसंदर्भात वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेळावेळी 
निर्गमित करण्यात येणारे शासन निर्णय, शासन आदेश, योग्य त्या फेरफारासह इतर मागास बहुजन कल्याण 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानित विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच 
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू 
राहतील. 


२५.४ कर्मचाऱ्यांच्या कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांकासंबंधीचे (PRAN) वाषिक विवरणपत्र दरवर्षी 
केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यास परस्पर पाठविण्यात येईल. तसेच 
कोणत्याही वेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामधील जमा रकमेचा तपशील नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस 
त्यांच्या संकेतस्थळावर पाहण्याची व्यवस्था केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण उपलब्ध करून देईल. 


२५.५ परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या 
अंशदानाच्या रकमा परत करण्याबाबतची प्रकरणे सद्यस्थितीमध्ये करण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धती प्रमाणे 
निकाली काढण्यात याबीत. तसेच या शासन निर्णयापासून पुढे अशा प्रकारच्या परताव्याच्या प्रकरणांवर 
केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने कार्यवाही करावी. 


२६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनोपचारिक संदर्भ क्र.२३/५९/सेवा-४, दि.२४.०९.२०२४ 
अन्बये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२७. राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या शासन अनुदानित 
PORT जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च 
माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा / निवासी 
शाळांतील शिक्षक ब शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेसाठी (NPS) निधीची संबंधित 
लेखाशिर्षात तरतुद करण्याची वित्त विभागाच्या मान्यतेने लेखाशिर्षाबाबत तसेच नियमानुसार 
कर्मचारी/शासन अंशदानाबाबत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे यांचेकडून 
अंशदानाबाबतच्या एकूण रकमेचा तपशिल उपलब्ध झाल्यानंतर स्वंतत्रपणे तरतुद करण्याची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


२८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१६०९५३८८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
KAILAS TARACHAND : 


SALUNKE 


( केलास साळुंके ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 


vw 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. सभापती/उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 


Aw 


SK ww 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२४/ प्र.क्र.०२/विजाभज-१, 


६. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ व २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ व २, महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर, 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१०. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. सहसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अधिकरण, मुंबई, 

१२. मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई, 

१३. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई / पुणे / नागपुर / औरंगाबाद / अमरावती /ठाणे. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१५.कार्यकारी संचालक, निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण ९ ला मजला, ICADR 
बिल्डींग, प्लॉट क्र. ६, बसंत कुंज, फेज-२, नवी दिल्ली- १९० ०७०, 

१६. कार्यकारी उपाध्यक्ष, NSDL e-Governance Infrastructure Limited, १ ला मजला, टाइम्स 
टॉवर, कमला मिल कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई woo ०१३. 

१७.उप सचिव (आश्रमशाळा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. कक्ष अधिकारी (विजाभज-१ ते ५), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग (सर्व) 

२०. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (जिल्हास्तर) (सर्व) 

२१. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

२२.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

२३. निवड नस्ती (विजाभज-१). 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


